नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील सहायक 
शिधावाटप अधिकारी (गट-क) संवर्गातून 
शिधावाटप अधिकारी (गट-ब) या संवर्गात 
पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. : पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.६६/नापु-१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. २००१/१८८७/प्रक्र. ६४/०१/१६-ब, दि. २५ मे, २००४ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्रक्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे,२०२१ 
३. शासन पत्र क्र.निशिका-२०१८/प्र.क्र.१०१/ना.पु.१५, दि.१०.१२.२०२२. 
४. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे पत्र क्र.निशि/आस्था/४-अ/पदोन्न 
/प्र.क्र.२५/२०२२/ जा.क्र. ७१, दि. ३.२.२०२३. 


शासन आदेठा- 


सन २०२२-२०२३ या निवडसूची वर्षात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील खालील ०४ सहायक 
शिधावाटप अधिकारी, गट-क वेतनश्रेणी (S-93:34800-992800) यांना शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य 
निरीक्षण अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी (8-१४:३८६००-१२२८००) या पदावर या आदेशाद्वारे 
विहित अटी व इातींच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. सहायक शिधावाटप | सध्याचे शिधावाटप अधिकारी पदावरील 
अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालय पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


१. | श्री. अतिषकुमार मुरलीधर टाक | २४ ड विलेपार्ले १६अ शिंदेवाडी 


२. | श्री. सुभाष रामनाथ डुंबरे ३२ ईकुर्ला ३५ ई मुलूंड 


३. | श्री. कैलास दत्तात्रय कुलकर्णी | ३४ ई घाटकोपर | ११ अ महालक्ष्मी 


४. | श्रीम. माधुरी मिलींद पारकर प्रधान कार्यालय | ड सांताकृझ 


२. वरील अधिकाऱ्यांची शिधावाटप अधिकारी / मुख्य निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नती 
खालील अटींच्या अधीन राहुन देण्यात येत आहे - 


अ) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३०७/ २०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व Rat पदे 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.६६/नापु-१५ 


दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८ /प्रक्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनां नुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आळे 
असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


ब) जे मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी दि.२५.०५.२००४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, असे 
अधिकारी/कर्मचारी दि.२५.०५.२००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते 
त्यांच्या दि.२५.०५.२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. 
दि.२५.०५.२००४ नंतर शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मुळ 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. 


क) उक्तनुसार देण्यात येणारी सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही 
हकक मिळणार नाही. 


३. संबंधित सहायक शिधावाटप अधिकारी यांनी शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य निरीक्षण अधिकारी 
पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही- 
२०१५/ प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२/०९/२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०२२-२०२३ च्या निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत शिधावाटप अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 


४. सदर अधिकाऱ्यांची शिधावाटप अधिकारी/मुख्य निरीक्षण अधिकारी पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरूध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी सुरू झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. सदर अधिकारी यांना पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू होण्यासाठी ते 
धारण करीत असलेल्या पदावरून नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी 
कार्यमुक्त करावे. 


६. संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व नियंत्रक, शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी सदर अधिकारी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाल्याबाबतची माहिती शासनास त्वरित सादर करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.६६/नापु-१५ 


७. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३१७५९५०७३०६ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TATOBA MARUTI: या 
KOLEKAR riers” 
(ता. मा. कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Q 


प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी. 
(मार्फत : नियंत्रक, शिधापाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई) 


) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अ.ना.पु. व OG) यांचे कार्यालय. 

) स्वीय सहायक, मा.सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.,मंत्राळय,मुंबई. 

) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
सर्व उपनियंत्रक,शिधावाटप. 
निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


